मंत्री समितीची पुनर्रचना - ऊस गळीत हंगामाचा 
आढावा व धोरण ठरविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.२३७/२५-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २०.१०.२०२१. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, कृषी व सहकार विभाग, क्रमांकः एफ सी पी / १५८७ / ३६२/ ३ सी, दिनांक २.४.१९८५ 
२) झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः ससाका-२०१०/प्र.क्र.२०३/२५-स, 
दिनांक ७.८.२०१० 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः ससाका-२०१६/प्र.क्र.१८७/२५-स, 
दिनांक २३.८.२०१६ 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः ससाका-२०२०/ प्र.क्र.६६ /२५-स, 
दिनांक २५.६.२०२० 
५) साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक सा आ/कक्ष ७ / अर्थ १/मं.स. / विस्मा/१७९/१२१ दि. २१.९.२०२१ 


शासन निर्णय - 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः ससाका-२०१६/प्र.क्र.१८७/२५-स, दिनांक 
२५.६.२०२० अन्वये मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची सुधारित रचना करण्यात आली आहे. 
साखर आयुक्त, पुणे यांनी दि. २१.९.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून आता 
मंत्री समितीचे निमंत्रित सदस्य म्हणून “ अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा), पुणे ” यांचा 
समावेश करण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२०१२५७४७३००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pramod Mankoji *: 
Valanj 


d by Pramod Mankoji Valanj 
overnment Of Maharashtra, 0' 


u=Co-operation Markerting 
a, 


(प्रमोद वळंज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव , 

३. मा. मंत्री (सहकार व पणन ) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मंत्री ( जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास) यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.२३७/२५-स, 


मा. मंत्री (उद्योग ) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री ( वित्त) , यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, तथा अध्यक्ष ऊस नियंत्रण मंडळ , मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष ,महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित,नरिमन पॉईंट, मुंबई 

११.मा. अध्यक्ष , वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा), साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 

१२.मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष ,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई, 

१३.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई, 

१४.प्रधान सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१५.सचिव (कृषि), कृषी , way संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१९.साखर आयुक्त, आमंत्रक मंत्री समिती , महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे, 

२०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित,नरिमन पॉईंट, मुंबई 

२१.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई, 

२२.सहसचिव /उप सचिव /अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई, 

२३.निवडसंग्रह (३स/२५-स) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


one SG &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


